मौजे काष्टी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक येथे 
कृषि विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरीता 
महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळाच्या जमिनीची 
मुल्यांकन रक्‍कम रु.२५,९०,२१,८६७/- पुस्तकी 
समायोजनाने समायोजित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.५८/७-अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-१७ जून, २०२१. 


संदर्भ :- १) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. मफुकृवि-१४२०/प्र.क्र.६४/७-ओ, 
दि.२१ सप्टेंबर, २०२० 
२) महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय क्र. ARTA २०२०/प्र.क्र.२५/ल-७, 
दि.२६ ऑक्टोंबर, २०२० 
3) महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळ मर्यादित, पुणे यांचे पत्र क्र. जमीन-२/जा.मा./ 
कावि३३१/२०२०-२१/ज-३२१, दि.३.२.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
संदर्भिय क्र. १ अन्वये महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत मौजे काष्टी, ता. मालेगांव, 


जि.नाशिक येथे कृषि विज्ञान संकुल स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच संदर्भ 


क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळ यांच्या मालकीची व वहीवाट असलेली 


रावळगाव येथील ब्लॉक नं. ३ व ४ मधील अंदाजे २५० हे. आर. इतकी शहोतजमीन कृषि विज्ञान संकुल 


स्थापन करण्याकरीता कब्जेहक्काने हस्तांतरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर 


शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ येथे नमूद केल्यानुसार या जमिनीचे बाजारभावानुसार येणाऱ्या अंतीम 


मुल्यांकनाची रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाकडे असलेल्या व्याजाच्या रकमेतुन वजा 


करावयाची आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. ३ अन्वये कळविण्यात आलेली मुल्यांकन रक्‍कम 


रु.२५,९०,२१,८६७/- पुस्तकी समायोजनाने उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मौजे काष्टी, ता. मालेगांव, जि. नाशिक येथे कृषि विज्ञान संकुल स्थापन करण्याकरीता 


कब्जेहक्काने हस्तांतरीत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या रावळगाव येथील 


ब्लॉक नं. ३ व ४ मधील अंदाजे २५० हे. आर. जमिनीची मुल्यांकन रक्‍कम रु.२५,९०,२१,८६७/- (रुपये 


पंचविस कोटी, नव्वद लाख एकवीस हजार आठशे सदुशष्ट फक्त) एवढया रकमेच्या पुस्तकी 


समायोजनास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.५८/७-अओ 


२. सदर समायोजन सन २०२१-२२ च्या आर्थिक वर्षामध्ये, कृषि व पदुम विभागाच्या मागणी क्र. डी- 


३, २४१५-कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१-पीक संवर्धन, १२०- इतर संस्थांना सहाय्य, (००)(०६) 


महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम), ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता 


अनुदान (२४१५००७२) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शवून पुढील लेखाशिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने 


दर्शविण्यात यावी. 


भाग एक- एकत्रित निधी, एक-महसूली जमा, 


बी-कराव्यतिरिक्‍त महसूल, 


(बी) व्याजाच्या रकमा, लाभांश व नफा, 


००४९-व्याजाच्या रकमा, 


१९०-सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांच्याकडून व्याज, 


(०१) सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांच्याकडून व्याज, 


(०१)(२६) महाराष्ट्र होती महामंडळाला दिलेल्या कर्जावरील व्याज (००४९ ०९६५)” 


३. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर तथा आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी उपरोक्त 


लेखाशिर्षातर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय, कृषि व सहकार विभाग क्र. अजीयु-१०७२/ 


१८४७१/व्ही, दि.२७ सप्टेंबर, १९७२ आणि झासन निर्णय क्र. कृषिवि-२००३/सी.आर.३५/२०-ए, 


दि.२५ एप्रिल, २००३ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठाचे संबंधित नियंत्रक यांना पुस्तकी 


समायोजन करण्याकरीता अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


४. हाशासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९८/१४३१, दि.२८.०५.२०२१व 


वित्त विभागाच्या अनौचारिक संदर्भ क्र.१८१/२०२१/व्यय-१, दि.०४.०६.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६१७१८२३७५०७३०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, मन 
Balasaheb Kisan : panes 


Raskar 


(बा. कि. रासकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मा.मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुकृवि १४२०/प्र.क्र.५८/७-अओ 


मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.राज्यमंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 

qo) आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

99) विभागीय आयुक्‍त/जिल्हाधिकारी, अहमदनगर/नाशिक, 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य शोती महामंडळ, पुणे 

१३) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 

१४)महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


२ 


AN 


oc 


o~ 
ae 


£58) 


&. 


eS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


2) 


१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 

१६) उपविभागीय कृषि अधिकारी, अहमदनगर 

१७) कक्ष अधिकारी (ल-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८)कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३/त्र्ण व हमी संनियंत्रण कक्ष), मंत्रालय, 
मुंबई, 

१९) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (कार्यासन - १४३१), मंत्राळय, मुंबई 

२० कार्यासन ७ अ, निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


